सा. बां. विभागांतर्गत तयार करण्यात 
येणाऱ्या प्रकल्पांच्या अंदाजपत्रकांना तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी छाननीकरिता 
समिती गठित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१८/प्र.क्र.११५/इमारती-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-०५.११.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


सा.बां.विभागाकडून रस्ते, पूल व इमारतींच्या कामांचे सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करुन 
व त्यासाठी तांत्रिक मंजूरी प्रदान केल्यानंतर निविदानिश्चिती होऊन कामे हाती घेतली जातात. प्रकल्प 
तयार करताना क्षेत्रिय स्तरावर अनावधानाने काही त्रुटी राहू हाकतात, अशा कामांच्या बाबत नंतर होणा-या 
तपासणीमध्ये दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाकडून संबंधित क्षेत्रिय प्राधिका-यांनी चुकीच्या पध्दतीने तांत्रिक 
मंजूरी दिली आहे, असे आक्षेप घेतले जातात. वस्तुत: तांत्रिक मंजूरी देताना या बाबतचा प्राधिकारी हा 
महाराष्ट्र शासन सा.बां.नियमावलीतील नियम परिशिष्ट-४२ नुसार स्वतंत्र व पूर्ण सक्षम आहे. एकदा 
तांत्रिक मंजूरी दिल्यानंतर अशा तांत्रिक मंजूरीबाबत आक्षेप घेणे योग्य नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास 
आणून दिले आहे. भविष्यात नकाशे व अंदाजपत्रकांमध्ये त्रुटी राहू नयेत व सर्वस्वी योग्य असे तांत्रिकदृष्टया 
निकोप नकाशे व अंदाजपत्रके तयार व्हावीत, यासाठी अंदाजपत्रकांची तांत्रिक मंजूरीपूर्व छाननी व 
अंदाजपत्रकातील तरतूदी तपासणे व त्यास मान्यता देण्यासाठी संबंधित मंडळ स्तर व प्रादेशिक विभाग 
स्तरावर समिती गठीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
२. सध्याच्या प्रचलित शासन परिपत्रके व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीत salt तरतूद 
नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत तांत्रिक मंजूरी प्राप्त होण्यापूर्वी कामात काही आक्षेप आढळल्यास त्याचे 
निराकरण होवून त्यानुसार तांत्रिक प्राधिकाऱ्यास तांत्रिक मंजूरी देणे सुलभ व्हावे यासाठी छाननी समिती 
गठीत करणे प्रस्तावि त आहे. 
३. दि.१६/१२/२०१५ च्या “वित्तीय अधिकारात सुधारणा* शासन निर्णयानुसार अधीक्षक अभियंता 
यांना रु.२.५० कोटीपर्यंत तांत्रिक मंजूरी देणे व मुख्य अभियंता यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 
४. यासर्व बाबींचा विचार करुन योग्य निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात 


शासन खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करीत आहे :- 


शासन परिपत्रक :- 
वरील प्रस्तावनेच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रिय स्तरावर खालीलप्रमाणे तांत्रिक मान्यता पूर्व अंदाजपत्रक 


छाननी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :- 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सीएटी-२०१८/प्र.क्र.११५/इमारती-२ 


अ) रु.२.५० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या रस्ते व पुल कामांबाबतची तांत्रिक छाननी समिती (मुख्य 


अभियंता स्तरावरील) 

"डि . | अध्यक्ष मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग 

२. | सदस्य संबंधित अधीक्षक अभियंता 

३. | सदस्य अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ 
४. । सदस्य सचिव संबंधित कार्यकारी अभियंता 


ब) रु.२.५० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या इमारतींच्या कामांबाबतची तांत्रिक छाननी समिती (मुख्य 


अभियंता स्तरावरील समिती) 

धो . | अध्यक्ष मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग 

२. । सदस्य संबंधित अधीक्षक अभियंता 

३. । सदस्य अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ 

४. | सदस्य अधीक्षक अभियंता (विद्युत)/ कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 
५. | सदस्य सचिव संबंधीत कार्यकारी अभियंता 


(टिप- उपभोक्ता विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी निमंत्रीत सदस्य असतील.) 


क) रुपये २.५० कोटीपर्यंत रस्ते व पुल कामांबाबतची तांत्रिक छाननी समिती (अधीक्षक अभियंता 


स्तरावरील ) 
ee | . | अध्यक्ष अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 
२. | सदस्य कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ 


३. | सदस्य सचिव 


संबंधित कार्यकारी अभियंता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सीएटी-२०१८/प्र.क्र.११५/इमारती-२ 


ड) रुपये २.५० कोटीपर्यंत इमारतींच्या कामांबाबतची तांत्रिक छाननी समिती (अधीक्षक अभियंता 


स्तरावरील) 
(| . | अध्यक्ष डि अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 
२. | सदस्य डि कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ 
३. । सदस्य डि कार्यकारी अभियंता (विद्युत/ उपअभियंता (विद्युत) 
४. । सदस्य सचिव डि संबंधित कार्यकारी अभियंता 


(टिप- उपभोक्ता विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी निमंत्रीत सदस्य असतील.) 


२. या समितीकडून उपरोक्त प्रमाणे अंदाजपत्रकांची यथायोग्य छाननी करण्यात येईल व Aga 
संबंधीत प्राधिकारी या कामांस तांत्रिक मंजूरी प्रदान करतील. अशारीतीने छाननी झाल्यामुळे अधीक्षक 
अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाचे तांत्रिक मंजूरीबाबत आक्षेप राहणार नाहीत. आवश्‍यकता 
असल्यास समितीतील संबंधित एक अथवा दोन सदस्यांनी कामाच्या जागेची प्रत्यक्ष पहाणी करावी. तांत्रिक 
मंजूरी देण्यापूर्वी सर्व महत्त्वाची कामे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता हे पहाणी करतात, तथापि 
समितीतील एक व दोन सदस्यांनी sel पहाणी केल्यास नजरचुकीचे क्षेत्रीय अधिका-यांकडून काही 
तरतूदी करावयाचा राहून गेल्या तर अंदाजपत्रकांच्या छाननीच्या वेळेस त्यातील तरतूदीबाबत समितीच्या 
बैठकीत विचारविनिमय होऊन सर्व समिती सदस्यांचे एकत्रित ज्ञान (Collective Wisdom of all 
Engineers) वापरुन निकोप व तांत्रिकदृष्टया सुयोग्य असे अंदाजपत्रक अंतिम मंजूरीसाठी उपलब्ध होईल. 
या समितींच्या बैठका पाक्षिक ठेवण्यात याव्यात, जेणेकरुन प्रादेशिक विभागस्तरावर/ मंडळ स्तरावर 
द्यावयाच्या तांत्रिक मंजूरीपूर्वी प्रादेशिक विभागाने/मंडळाने प्राप्त झालेल्या सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रक 


या समितीकडून पूर्ण छाननी होऊन संबंधित अधिका-याकडे तांत्रिक मंजूरीसाठी प्राप्त होतील. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०५१६०३१९६६१८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrashekhar 
Prabhakar Joshi 


(चंद्रशेखर जोशी) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः सीएटी-२०१८/प्र.क्र.११५/इमारती-२ 


. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अ.मु.स.(वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

११. सर्व अधीक्षक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
१२. कार्यकारी अभियंता, सा.बां (विद्युत) विभाग 

१३. निवडनस्ती, इमारती-२, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


